अपर जिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
दिनांक ०१.०१.२०१७ ते ३१.१२.२०१९ या 
कालावधीची दिनांक ०१.०१.२०२० ची स्थिती 
दर्शविणारी तात्पुरती ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः एसएनटी-२०२१/प्र.क्र.५२/ई-१ अ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०५ ऑगस्ट, २०२१. 


१. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र:ःएसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२ , 
दिनांक २१.१०.२०११ 

२. शासन परिपत्रक, महसूल व वन विभाग, क्र:ःएसएनटी-२०१४/प्र.क्र.११/ई-१(अ), 
दिनांक २६.०३.२०१५ 

३. शासन परिपत्रक, महसूल व वन विभाग, क्र:ःएसएनटी-२०१४/प्र.क्र.२९/ई-१(अ), 
दिनांक ०५.०७.२०१६ 

४. शासन परिपत्रक, महसूल व वन विभाग, क्र:ःएसएनटी-२०१५/प्र.क्र.ई६६/ई-१(अ), 
दिनांक ०३.०५.२०१७ 

५. शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र:ःएसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/१२ , 
दिनांक २१.०६.२०२१ 

६. शासन परिपत्रक,महसूल व वन विभाग क्र:ःएसएनटी-२०१७/प्र.क्र.२१/ई-१(अ) 
दिनांक ०५.०७.२०२१ 


परिपत्रक :- 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियम) नियम, १९८२ नुसार शासन सेवेतील अधिकारी/ 
कर्मचारी यांची प्रत्येक संवर्गाची ज्येष्ठतासूची दरवर्षी १ जानेवारी हा आधारभूत दिनांक म्हणून प्रसिध्द 
करण्याची तरतूद आहे. यासंदर्भात, सदर नियमावलीमध्ये मार्गदर्शक तत्वे विहित केलेली आहेत. तथापि, 
सदर ज्येष्ठतासूच्या या नियमितपणे प्रसिद्ध केल्या जात नसल्याचे निदर्शनास आल्याने प्रत्येक संवर्गाची 
ज्येष्ठतासूची दरवर्षी न चुकता प्रसिध्द करण्याबाबत झासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, 
दि.२१.१०.२०११ अन्वये धोरण तयार करुन त्या ज्येष्ठतासूच्या कशा पद्धतीने तयार कराव्यात याबाबतही 
सूचना दिलेल्या होत्या. आता दि.२१.०६.२०२१ च्या शासन अधिसूचनेन्वये दि.२१.०६.१९८२ रोजी 
अधिसूचित केलेली महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली व त्यासंदर्भातील निर्गमित 
केलेले सर्व आदेश किंवा अभिलेख अधिक्रमित करुन महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) 
नियमावली, २०२१ प्रसिध्द करण्यात आले आहेत. 


सदर सूचनांनुसार महसूल सेवेतील अपर जिल्हाधिकारी या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
दि.०१.०१.२०१७ ते दि.३१.१२.२०१९ या कालावधीची प्रारुप ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याची बाब 
विचाराधीन होती. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः एसएनटी-२०२१/प्र.क्र.५२/ई-१ अ 


२. यासंदर्भात नमूद करण्यात येते की, अपर जिल्हाधिकारी संवर्गात पदोन्नती ही उप जिल्हाधिकारी 
(निवडश्रेणी) संवर्गातून देण्यात येते. उप जिल्हाधिकारी संवर्गासाठी महाराष्ट्र उप जिल्हाधिकारी (भरती, 
सेवेत जेष्ठता देणे व सेवेत स्थायी करणे) नियम १९७७ नावाचे स्वतंत्र सेवा प्रवेश नियम आहेत. सदर सेवा 
प्रवेश नियमानुसार उप जिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिका-यांची सेवा जेष्ठता निश्चित करण्यात येते. उप 
जिल्हाधिकारी संवर्गाची दि.०१.०१.१९९९ ते दि.३१.१२.२००३ या कालावधीची दि.०१.०१.२००४ ची 
सद्य:स्थिती दर्शविणारी अंतिम जेष्ठतासुची दि.३१.१२.२०२० रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 
सदर ज्येष्ठता सुचीसंदर्भात मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल असलेल्या मूळ अर्ज 
क्र.२३६/२०२१ व मूळ अर्ज क्र.२३७/२०२१ मध्ये मा. न्यायाधिकरणाने दि.२७.०७.२०२१ रोजी दिलेल्या 
अंतरिम आदेशानुसार व मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, खंडपीठ औरंगाबाद येथे वर्ग झालेल्या 
याचिका क्र.टी १/२०२१ व क्र.टी २/२०२१ या याचिकांमध्ये होणा-या न्यायनिर्णयांच्या तसेच मा.उच्च 
न्यायालय, मुंबई व मा. सर्वोच्च न्यायालय येथे पदोन्नती आरक्षण व सेवाज्येष्ठतासंदर्भात दाखल असलेल्या 
सर्व प्रलंबित याचिकांमध्ये होणा-या न्यायनिर्णयांच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


३. सर्व विभागीय आयुक्तांना विनंती करण्यात येते की, सदर ज्येष्ठतासूची त्यांच्या विभागातील सर्व 
अपर जिल्हाधिकारी यांना विभागात (प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या अधिकाऱ्यांसह) वितरित करावी व 
त्याबाबतची पोच घेण्यात यावी. तसेच सदर ज्येष्ठतासूची विभागीय आयुक्‍त व जिल्हाधिकारी 
कार्यालयातील सूचनाफलकांवर लावून त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 

४. सदर ज्येष्ठतासूची संदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांनी काही आक्षेप असल्यास, त्याबाबत त्यांनी त्यांचे 
आक्षेप/ निवेदने ही ज्येष्ठतासूची प्रसिद्ध झाल्यापासून पंधरा दिवसांच्या आत संबंधित विभागीय विभागीय 
आयुक्त यांचेमार्फत योग्य त्या पुराव्यांसह व कागदपत्रांसह सादर करावेत. त्यांनतर प्राप्त होणाऱ्या 
कोणत्याही निवेदनांचा विचार केला जाणार नाही व प्राप्त झालेली अभिवेदने विचारात घेऊन सदर 
ज्येष्ठतासूची अंतिम करण्यात येईल. 


कि सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेताक २०२१०८०६११२८३५९८१९ असा आहे. हे 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. | 
MADHAV eee ee 
MAHARASHTRA, OU = REVENUE AND 
VT निता. त काका, oy 
(डॉ. माधव वीर) 
शासनाचे सह सचिव 


प्रति, 


१. सर्व विभागीय आयुक्‍त. 
२. सर्व जिल्हाधिकारी. 
३. सर्व संबंधित अपर जिल्हाधिकारी (विभागीय आयुक्‍्तांमार्फत). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः एसएनटी-२०२१/प्र.क्र.५२/ई-१ अ 


४. अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे विशेष कार्यकारी अधिकारी / स्वीय सहायक, महसूल व वन 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

५. अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी (कार्यासन ई-१, ई-२, ई-४ व ई-४ आ, महसूल व वन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

६. निवडनस्ती, ई-१ (अ) कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


अपर धकारी Patt धकाऱ्यांची दिनांक ०१.०१.२०१७ ते ३१.१२.२०१९ या कालावधीतील दि.०१.०१.२०२० Al स्थिती दर्शविणारी 
तात्पुरती एकत्रित ज्येष्ठता सूची 
"परिशिष्ट-अ" 


सेवेत रुजू जिल्हाधिकारी | ज्येष्ठतेसाठी 
अधिकाऱ्यांचे नांव जन्मदिनांक | प्रवर्ग ह fie नेमून दिलेला 
झाल्याचा दिनांक दिनांक 


र्‌ 
oe =’ 
खुला | ३००९९९९ हा जा 
HORE | खुला | ३००२१९१ | ०३२०२०७ | ०३९७२०७ | Mowe > ————*| 


श्रीम. माधवी समीर सरदेशमुख (कदम) | 24.02.2862 ३०.११.१९९८ | ०३.१०.२०१७ | ०३.१०.२०१७ | ३१०१२०९ |. | 


वद्यास 
०८.०६.१९७१ खुला ०९.११.१९९८ ०३.१०.२०१७ ०३.१०.२०१७ | ३०.०६.२०२९ 
श्रीम. ज्योत्स्ना गुरुराज पडियार) 


द त्रे. अण्णासाहेब दाद चव्हाण [anne | gr | ware | ame | anew femeel 
उ त्रे.गोपाचंद मुरलोधरेकदम | ०२०६९९७० | GT | ०९९९९९९८ | ०३९०२०७ ०३९७२०७ | ouRR | 
श्रीम. वेशालो राज चव्हाण तनया | octea! 


म. साधना पद्माकर सावरकर a Tae 
१० २२.०१.१९७५ | खुला | ०९.११.१९९८ | ०३.१०.२०१७ | ०३.१०.२०१७ | ३१.०१.२०३३ 
(खारकर) (दि.३१.०८.२०२०) 


rs 
रर श्रीम नेदेनीमिलिद आवडे | ०३२९२९६७ | खुला ०६९९९९९८ | ०३९०२०७ ०३९७२०७ [water |_| 
९३ श्रीम वर्ष मुक लज्ञ उेस्वला | ०9.०5९९७३ | ger | ०९९९९९९८ | ०३९०२०७ ०३९७२०७ | oor 
९४ त्री. मोशहिरमण जोशी २९०९९७४ खुला | ०९२९२९९८ [०३२०२०७ ०३२०२०७ इर २७र। 
[Renae 1 ०२०६९९६७| Gar | Ronee | ०३२०२०७ ०३९२०७ | Rou | 
द त्रो.रवद्रगणेश grant [२८९९९९३ | खुला २०००८९९९२ | ०३२०२०७ ०३९७२०७ | RVR 
९७ त्रे सोशदत्तत्रजाथव «Roe | GAT | १८०८९९९२ | ०३२०२०७ | ०३९०२०७ | our | 


अपर 
जिल्हाधिकारी । ज्येष्ठतेसाठी 


o | श्री. सुधाकर व कुळमेथे १२.०३.१९६३ ०३.१२.१९८५ | _०३.१०.२०१७ |_०३.१०.२०१७ | ३१.०३.२०२१ | सेवानिवृत्त __ | 
४१ १८.०८.१९६७ ०२.०७.१९९३ | ०३.१०.२०१७ |_०३.१०.२०१७ | २३१.०८.२०२५ [| 


अ.क. अधिकाऱ्यांचे नांव जन्मदिनांक | प्रवर्ग सेवत रुन दिनांक पदावरील | नेमून दिलेला Soil शेरा 
झाल्याचा दिनांक दिनांक दिनांक 

नियुक्‍तीचा दिनांक 

दिनांक 
A 
— =) 
ae 
सेवानिवृत्त | 
करस | 
सेवानिवृत्त | 
सेवानिवृत्त 
ol 
are 
सेवानिवृत्त 
सेवानिवृत्त | 
सेवानिवृत्त 
प्रला 
श्री अजव देवदत्त TA ater 
श्री.वामोदर गोमाजी नाहे | are 
| Rem | BAe RK | 
Ee |_०३.१०.२०१७ | 


अपर 
ee जिल्हाधिकारी | ज्येष्ठतेसाठी 
KS पदावरील | नेमून दिलेला 


सेवानिवृत्त 
झाल्याचा दिनांक शेरा 
नियुक्तीचा दिनांक 


अ.क. अधिकाऱ्यांचे नांव जन्मदिनांक प्रवर्ग fate 
दिनांक 
दिनांक 


PR ee ee ee _R 
इर त्र. अण्णासाहेब मार्तीसवाशदे [woven खुला | tore | ०३९०२०७ | awww ३७०४र्क | 


४३ त्रो.शहजी राजासमपवार | ०२०६९९६६ | खुला | २२०६९९९३ | cate veto | ०३९०२०७ | eonweee | 
४४ त्रि.बाबुसव मरोबा कवळे ०२०७९६२ | Amn | 2८०2२९३ ०३२०२०७ ०३९७२०७ | ३००६२०२० | ara _| 
saeco 
vo aaa aT (| toarten [AS] १६०४९९९४  ०३२०२०७ ०३२०२०७ [eoowwe | 
न 
८० [a जोवन बत्तत्रयगलोडे | toa teor [HAH] २२०८२०० ०३२०२०७ ०३९७२०७ इव्र्कर्‍ 

दत्तप्रसाद लहा 


ण्र प्रमोदसिह किसनसिह दुबे १९.११.१९६५ १९.०१.१९९० | ०३.१०.२०१७ | ०३.१०.२०१७ | ३०.११.२०२३ 11 


